अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय अंतर्गत नवीन 
प्रशासन भवन येथील ४ था मजल्यावरील 
EDP कार्यालयाच्या नुतनीकरण प्रस्तावास 
मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/का.१४२६ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १९ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा : अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, मुंबई यांचे दिनांक २६/०६/२०२४ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाची इलेक्ट्रॉनिक आकडेवारी संस्करण केंद्र ही शाखा नवीन प्रशासन भवन, 
४ था मजला, पश्चिम बाजू येथे कार्यरत आहे. सदर इआसं केंद्रातील अधिकारी / कर्मचारी यांची आसन व्यवस्था, 
वातानुकुलन संयंत्रे व संयंत्राची DUCTS, FALSE CEILING, FALSE FLOORING, NETWORKING विद्युत 
मांडणी तसेच बैठकीची सध्याची व्यवस्था ही एकतीस वर्षे जुनी झाळी असून छत / adam तसेच फर्निचर ही 
मोडकळीस आले आहे. दिनांक १६/०१/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये उप अभियंता, दक्षिण, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग कार्यालयाने नवीन प्रशासकीय भवन इमारतीमधील ४ थ्या मजल्यावरील असलेल्या अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालय, नियोजन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या विभागामध्ये सद्यस्थितीत असलेले आभासी छत बऱ्याच 
ठिकाणी पडण्याच्या स्थितीत आहे. सदर छताच्या दुरूस्तीबाबत वेळोवेळी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या 
निदर्शनास आणण्यात आलेले आहे. तरी अस्तित्वातील आभासी छताची दुरूस्ती करण्यात यावी किंवा सदर छत 
काढून टाकावे जेणेकरून कोणतीही दुर्घटना होणार नाही, असे कळविले आहे. तसेच या विभागामधील विदयुत 
संच मांडणी ही २० ते २५ वर्ष जुनी झाल्यामुळे जीर्ण झाळेळी असल्याने सदर ठिकाणी नवीन विदयुत 
संचमांडणी करण्याची आवश्‍यकता असलेबाबत उप अभियंता, प्रकल्प विदयुत उप विभाग मुंबई यांनी दिनांक 
२१/०६/२०२४ रोजीच्या पत्रा अन्वये अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयास कळविलेले आहे. 


त्यानूसार सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाच्या नवीन प्रशासन भवन येथील ४ था मजल्यावरील EDP 
कार्यालयाच्या नुतनीकरण प्रस्ताव , दुरुस्ती व इतर अनुषंगिक कामांकरिता मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, ४ था मजला, २५, मर्झबान पथ , फोर्ट, मुंबई- ४००००१. यांनी 
संदर्भाधीन क्र. २ अन्वये स्थापत्य कामांकरिता रुपये २,३२,८४,५४६.०० (अक्षरी रुपये दोन कोटी बत्तीस लाख 
चौऱ्याऐंशी हजार Waal सेहचाळीस फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. तसेच कार्यकारी 
अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ५ वा मजला, बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ , 
फोर्ट, मुंबई- ४००००१. यांनी संदर्भाधीन क्र. ३ अन्वये विद्युत कामांकरिता रुपये ७४,८५,०८१.०० (अक्षरी रुपये 
चौऱर्‍्याहत्तर लाख पंच्याऐंशी हजार ऐक्याऐंशी फक्त) इतक्या रकमेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/का.१४२६ 


२. सदर कामास सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या तांत्रिक मान्यतेच्या अधिन राहुन त्यानुसार खालीलप्रमाणे 
स्थापत्य व विद्युत अशा एकूण रुपये ३,०७,६९,६२७.०० (अक्षरी रुपये तीन कोटी सात लाख एकोणसत्तर हजार 
सहाशे सत्तावीस फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 
(1) Repair & Renovation to Civil Work 


Sr. No. | Name of Work Cost in Rs. 
1 Work Portion Amount 17507177.60 
Total 17507177.60 
2 Add 18 % G.S.T. 15129 1:97 
Total 20658469.57 
3 Add 1% labour Insurance 175071.78 
Total 20833541.35 
4 Add 4% Contigency Charges 700287.10 
Total 21533828.45 
5 Add 5 % Arechitecture Fees 875358.88 
Total 22409 187.33 
foe] Add 5 % Centage Charges 875358.88 
Total 23284546.21 
Say Rs. 23284546.00 
(2) Repairs & Renovation to Electrical Work 
1 Repairs & Renovation to Electrical Work 5192780.00 
Total 5192780.00 
2 Add 4% Contigency Charges 207711.20 
Total 5400491.20 
3 Add 5% for 23-24 & 5 % for 24-25=( 10 % Increase) 540049.12 
Total 5940540.32 
4 Add 18 % Gst 1069297.26 
Total 7009837.58 
5 Add 8 % Centage Charges 475243 .23 
Total 7485080.80 
Say Rs. 748508 1.00 
Repair & Renovation to Civil Work 23284546.00 
Repairs & Renovation to Electrical Work 7485081.00 
Total 30769627.00 


३. उपरोक्त निधी रुपये ३,०७,६९,६२७.०० (अक्षरी रुपये तीन कोटी सात लाख एकोणसत्तर हजार सहाठोी 
सत्तावीस फक्त) “मागणी क्र. ओ-९ ३४५४ जनगणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी (००) ०२ सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ११२ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/का.१४२६ 


आर्थिक सल्ला व सांख्यिकी (०३) नियोजनाकरीता आकडेवारी (03) (११) अर्थ व सांख्यिकी संचाळनलयाचे 
बळकटीकरण (कार्यक्रम) ३४५४०४४७, १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशिर्षांतर्गग सन २०२४-२५ मध्ये 
अर्थसंकल्पित निधीतून या उद्दिष्टाखाली शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर काम सुरु करण्यात येईल 
या अटीस अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


(१ अंदाजपत्रकातील तरतूदी ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या असल्याने सदर तरतूदीबाबत काम 
करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक करुन त्यास सक्षम स्तरावरून तांत्रिक मान्यता घेऊनच काम हाती घ्यावे. 
(२ सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र. बीजीडी२०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
(३) स्थापत्य कामांच्या कालावधीतच विद्युतीकरणाबाबत तसेच इतर अनुषंगिक कामांचे योग्य नियोजन करुन 
सदर कामे पूर्ण करावीत. 
(४) विषयांकित कामाकरीता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आव्यकता लागणार नाही या दृष्टीने दक्षता 
घेऊन काम करण्यात यावे. 
४. हौ मान्यता वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.विअप्र१००८/प्र.क्र.9७०/२००८/विनियम, दि.१५ मे, २००९ 
नुसार प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार देण्यात येत आहे. 
५. सदर कामासाठी येणारा खर्च “मागणी क्र. ओ-९ ३४५४ जनगणना, सर्वेक्षण व सांख्यिकी (००) ०२ 
सर्वेक्षण व सांख्यिकी, ११२ आर्थिक सल्ला व सांख्यिकी (03) नियोजनाकरीता आकडेवारी (03) (99) अर्थ व 
सांख्यिकी संचालळनळलयाचे बळकटीकरण (कार्यक्रम) ३४५४०४४७, १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनासच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१९१७१२०९९०१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAKASH 
BABANRAO GHADGE =: 


HADGE 


(प्र.ब.घाडगे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय), मुंबई. 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र २ (लेखापरीक्षा), नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे (पू.). 

५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, ४ था मजला, २५, मर्झबान 
पथ , फोर्ट, मुंबई- ४००००१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.६५/का.१४२६ 


६. कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ५ वा मजला, बांधकाम 
भवन, 24, मर्झबान पथ , फोर्ट, मुंबई- ४००००१. 

७. संचालक,अर्थ व सांख्यिकी संचाळनालय, ८ वा मजला, प्रशासकीय इमारत, शासकीय वसाहत, बांद्रा ( 
पूर्वी, मुंबई-४०००५१. 

८. सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय,प्रादेशिक कार्यालय, कोकणभवन, नवी मुंबई. 

९. निवड नस्ती का. १४२६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


